इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 
विजाभज खाजगी अनुदानित निवासी 
आश्रमशाळांकरीता स्वतंत्र कस्टमाईज्ड 
सेवार्थ प्रणाळी विकसित देखभाली 
संदर्भातील देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक सेवार्थ-२०१९/प्र.क्र.२५/विजाभज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, क्र.मातंसं २०२२/प्र.क्र.४७/से- 

२/३९, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२. 

२ महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे पत्र क्रमांक MH-IT/OW/0323/00§20, 
२७/०२/२०२३. 

३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.सेवार्थ- 
२०१९/प्र.क्र.२५/विजाभज-१, दि.१८ मे, २०२३. 

४ महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे प्रोफार्मा देयक H.MTPIMay २३-२४-०३१, 
दि.२६/५/२०२२. 

५) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून दि. ०८/०९/२०२३ अन्वये प्राप्त निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र. 


प्रस्तावना:- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणा-या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी 
अनुदानित निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षक/शिकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाविषयक बाबींसाठी 
कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणाळी विकसन, देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी महाआयटी महामंडळास सन 
२०२३-२४ या वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्याबाबत विभागांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
दि.२०/०४/२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. सदर आदेझ्ानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दि.१/४/२०२३ ते दि.३१/३/२०२४ 
या कालावधीत विभागाच्या कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीचे कामकाज पुढे चालू ठेवण्याकरीता आवश्‍यक 
असणाऱ्या तांत्रिक मनुष्यबळाची सेवा वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळाकडून (महाआयटी) स्वतंत्रपणे 3 व २० टक्के विभागून ७ अशाप्रमाणे एकूण १० तांत्रिक 
मनुष्यबळाची सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत(महाआयटी) सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता उपलब्ध 
करुन घेण्यात आलेल्या १० तांत्रिक मनुष्यबळाच्या वेतनासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी रु.६८,२२,५४३/- (सर्व 
करासह) एवढ्या रक्कमेचे प्रोफार्मा इनव्हाईस संदर्भ क्र.४ अन्वये प्राप्त झाले आहे. 
३. सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महाआयटी 
यांचेकडून पुरविण्यात आलेल्या मनुष्यबळासाठी माहे ऑक्टोबर, 2022 पासून द्यावयाचे दर सुधारित झाले 
आहेत. त्यानुसार महाआयटी मार्फत नेमण्यात येणा-या तांत्रिक मनुष्यबळांना मोबदला अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात आली असून, सदर दर हे दिनांक ३०/०९/२०२३ पर्यंत वैध राहतील, असे नमूद केले आहे. 
तसेच प्रोफार्मा इनव्हॉईस (देयक) नुसार विभागांनी/संबंधीत कार्यालयांनी आकारणी erst रक्‍कम अधिक 
अनुज्ञेय कर महामंडळास आगाऊ अदा करावी, असे नमूद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवार्थ-२०१९/प्र.क्र.२५/विजाभज-१ 


४. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास कस्टमाईज्ड सेवार्थप्रणाली विकसन 
व देखभालीसाठी या विभागामार्फत अदा करण्यात आलेली सर्व रक्‍कम खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाले आहे. 

५. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत सन २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध करून घेण्यात 
आलेल्या १० तांत्रिक मनुष्यबळाच्या वेतनासाठी येणाऱ्या खर्चाचे रु.६८,२२,५४३/-(अक्षरी अडसष्ठ लक्ष 
बावीस हजार पाचशे त्रेचाळीस फक्त) (करासह) एवढ्या रक्कमेचे टॅक्स इनव्हाईस प्राप्त Aled असून 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास दि.१/४/२०२३ ते दि.३१/३/२०२४ या कालावधीतील वेतनाची 
रक्‍कम रु.६८,२२,५४३/-(अक्षरी अडसष्ठ लक्ष बावीस हजार weal त्रेचाळीस फक्त) (करांसह) अदा 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विभागांतर्गत चालविण्यात येणा-या विजाभज प्रवर्गाच्या 
खाजगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षक/शिकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाविषयक बाबींसाठी 
स्वतंत्र कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणाली विकसित करणे व सदर प्रणाळी देखभाल करण्याचे काम महाराष्ट्र 
माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून करुन घेण्यात येत आहे. 
२. विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने (PIC) घेतलेल्या निर्णयानुसार, दिनांक ०१/०४/२०२३ 
ते दिनांक ३०/०३/२०२३ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास 
कस्टमाईज्ड प्रणाळीच्या विकसन व देखभाल करण्यासाठी आणि सदर प्रणाली सुरळीत सुरु राहण्यासाठी 
पुरवावयाच्या तांत्रिक मनुष्यबळास शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून संदर्भ Hy अन्वये प्राप्त CRI इनव्हाईस रक्कम 
रु.६८,२२,५४३/- (अक्षरी AGUS लक्ष बावीस हजार पाचशे त्रेचाळीस फक्त) (करांसह) देयक अदा 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. माहितीतंत्रज्ञान महामंडळाकडून प्राप्त टॅक्स इनव्हाईसच्या रक्कमेतून टीडीएस, शैक्षणिक अधिभार 
व जीएसटी वजावट खालील तक्त्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


देयक देयकाची | देयकाची २% आयकरा «| 2% जीएसटी । कपात | कपातीनंत 
क्रमांक स्थुल निव्वळ | टि.डि.एस च्या (वित्त विभाग | करावया | र प्रत्यक्ष 
रक्‍कम | रक्‍कम । रकमेवर af. ।चीएकूण| अदा 
(जीसटीस (आयकर) ४% दि.२८/०९/२०| रक्‍कम | करावया 
ह) कपात शैक्षणिक १८ नुसार) ची रक्‍कम 
अधिभार 
MTPIMay २,३५,९० ६५,८६, ६४ 
sare: ६८,२२,५४३५७,८१,८१६ ११५६३७ ४,६२६ १,१५,६३७ i : 


४. GAT तपशिलानुसार सन 2023-28 या आर्थिक वर्षातील माहे 09 एप्रिल, २०२३ ते ३१ मार्च,२०२४ 
या कालावधीसाठी कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीच्या विकसन व देखभालीसाठी मनुष्यबळाच्या सेवेपोटी प्राप्त 
टॅक्स इनव्हाईस नुसार रु.६५,८६,६४३/- (अक्षरी रुपये पासष्ट लक्ष शहाऐंशी हजार सहाशे त्रेचाळीस) फक्त 
अदा करण्यात यावी. 

ष्‌. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडजी-२, २२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा, (०९०) 
सचिवालय, (09) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राज्य योजना, (०१)(०१) इ-शासन प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
(22499338) (कार्यक्रम), १७-संगणक खर्च या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

६. माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने सदर आदेशानुसार अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र तात्काळ विभागास सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


७. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवार्थ-२०१९/प्र.क्र.२५/विजाभज-१ 


सदरचे sear विभागांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार तसेच 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.२७-अ, नियम क्र.७६ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०८१७४७१६७३३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
KA | LA S TA R A C H A N D ) BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2. 


.5.4.20=225 1a03d4696F35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba93cee 
29502d225f6286, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S A L U N K E serialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD733 
9A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNKE 


Date: 2024.02.08 17:56:20 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ee) 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


av AD 


Cc 


८४) 


मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा)/(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा)/(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४) लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn S 


८“? 


१६) उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रकल्प संचालक (विजाभज सेवार्थ), माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 

१९) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) निवडनस्ती (विजाभज-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


